वाचा :- 


AN 


Cc 
ae 


mn 


io 


बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय 


भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 


श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय 


सहकारी सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, 
बदनापूर, जि. जालना. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :०३.०२.२०२२ 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, 


दिनांक ११.८.१९९३ . 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/टेक्स-१, 


दिनांक २४.०३.१९९९ . 


. शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्र.एमपीसी 


१०९९/प्र.क्र.२४४/विघयो -२, दिनांक३०.०३.२०००. 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग क्र.सूतगि-११०५/प्र. क्र.३८/टेक्स-१(आ), 


दिनांक १५.०६.२००६. 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. प्रकल्प १२१६/प्र.क्र.२/टेक्स १-(ओ) 


दिनांक १७.०२.२०१६. 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.नोंदणी-१८१५/प्र. क्र.२४/टेक्स-१(ब), 


दिनांक १८.११.२०१५ 


. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सूतगि २०१५/प्र क्र ३६३/ 


अजाक-१, दिनांक १५.०२.२०१६ 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.शाभाभा-१११६/प्र. क्र.२६/टेक्स-१(ब), 


दिनांक ०१.१२.२०१६. 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-३३१६/प्र. क्र.८१/टेक्स-१(अ), 


दिनांक १०.०७.२०१७. 


१०. वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय नागपूर यांचे पत्र जावक क्र. कार्या -६(१)/सूतगि / शाभाभा प्रस्ताव/ 


१४५१/२०२१, दिनांक ०५.०३.२०२१ 


११. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२१/प्र क्र ४८/ अर्थ -३, दिनांक २४.०६.२०२१ 
१२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीजीटी २०२१/प्र 


क्र.११/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २७.०९.२०२१. 


ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 


प्रस्तावना :- 


बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी 
कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात शासकीय भागभांडवल 
देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प 
अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात घेऊन तसेच आतापर्यंत 
सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि.२७.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या सूतगिरणीस वितरीत करावयाच्या रु.२५०.०० लक्ष 
शासकीय भागभांडवळाची रक्‍कम प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांना BDS 
प्रणालीवर वितरीत केले आहे. त्यानुसार श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, ता. बदनापूर, जि. जालना या सूतगिरणींस सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
शासकीय भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, ता. 
बदनापूर, जि. जालना या सूतगिरणीची दि.१८.११.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बाराव्या 
पंचवार्षिक योजनेत समावेश करुन अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आळी असून सूतगिरणीच्या 
रु.६१७४.२४ लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस दि.१७.०२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी दिलेली आहे. प्रकलूप अहवालानुसार रु.३०८.७१ लाख इतके सभासद भागभांडवल जमा करणे 
MRI असून त्यांनी रु.१७४.०० लाख सभासद भागभांडवल जमा केले आहे. शासन निर्णय 
दि.१५.०६.२००६ नुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांच्या बाबतीत ५०% सभासद भाग भांडवलाची अट 
शिथिल करण्यात आली आहे. १:९ प्रमाणानुसार या सूतगिरणीला रु.१५६६.०० लाख इतके शासकीय 
भागभांडवल अनुज्ञेय आहे. त्यापैकी दि.०१.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूतगिरणीस 
रु.६६५.०० लाख इतके शासकीय भागभांडवल वितरीत करण्यात आलेले असून रु.९०१.०० लाख इतके 
भागभांडवल देय आहे. 
२. सन २०२१-२२या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. एन -३, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 
(09)(09) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), ३२ अंशदाने” 
या लेखाशिर्षाखाली रु.२५००.०० लाख इतकी तरतूद करण्यात आली असून वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय दिनांक २४.०६.२०२१ नुसार विभागाला कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय 
-निधीच्या फक्त ६० % निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या 
त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीच्या अधीन 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 


राहून तसेच झासन निर्णय दि.३०.०३.२००० च्या सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन या सूतगिरणीने 
केले आहे याची शहानिशा आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करण्याच्या अटीवर या सूतगिरणीस 
रु.२५०.०० लाख इतकी रक्‍कम झासकीय भागभांडवल म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

३. सदर झासकीय भागभांडवल शासन निर्णय, सहकार, पणन व gale विभाग, क्र. 
सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दि.११.०८.१९९३ व सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ CRI, 
दि.२४.०३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती तसेच शासकीय भाग भांडवलासंदर्भात शासनाने 
भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास sean अतिरिक्‍त अटी व art सदर सूतगिरणीस 
लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्‍त अटींच्या अधीन राहून 
मंजूर करण्यात येत आहे :- 

१) प्रस्तुत सूतगिरणींकडून, शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/ 
प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दि.११.०८.१९९३ व दि.२४.०३.१९९९ मधील अटी व Adis पालन होत आहे याबाबत 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 

२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबत संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०३.१९९९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अ.क्र.५ मध्ये, संदर्भ क्र.६ येथील दि.१०.७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा 
करण्यात आली असून त्यानुसार सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी 
किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून उचल केलेल्या 
भागभांडवलाची परतफेड 9/94 प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि असे न केल्यास त्यावर दरसाल दर 
शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. 


३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष 
देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

४) प्रस्तुत सूतगिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुलीबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, 
नागपूर यांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. 

५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचालक 
मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत उपरोक्त तक्त्यातील सूतगिरणीच्या नावासमोरीळ 
रकमेच्या 4% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण प्राप्त होणार नाही 
तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम सूतगिरणीस खर्च करता येणार नाही तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर 
केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी 
काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 

६) या आदेशानंतर प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचाळक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्त 
संचालक मंडळाने शासकीय भागभांडवलाच्या 4% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण भरल्याशिवाय नवीन 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 


त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल झाला नसेल तरच नवनियुक्‍त संचालक मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच 
पूर्वीच्या संचाळक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल, अशी सुधारणा संस्थेच्या By - Laws 
मध्ये करण्याची कार्यवाही आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 

७) सूतगिरणींच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग 
करीत असल्याची खात्री आयुक्‍त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 

९) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची sas करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन लवकर 
प्रकल्प पूर्ण करावा याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

१०) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च सूतगिरणी 
स्वनिधीतून करील या अटीवर शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे. याबाबत आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तशी कार्यवाही करावी. 

११) सदर सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे अदा करावी. 
निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात येऊ नये याबबात आयुक्‍त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 

92) सूतगिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवळलाचा तसेच शिल्लक रकमेचा सूतगिरणी योग्य प्रकारे 
विनियोग करते किंवा नाही याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 

१३) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी 
नियंत्रण करावे. 

१४) प्रस्तुत सूतगिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा 
करावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण करावे. 

१५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय क्र. भांखस 
२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ व झासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/ प्र.क्र.२०४/ 
उद्योग-४, दि.०८.१२.२०१७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 

१७) सहकारी सूतगिण्यांवर शासकीय अधिकारी नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असून 
याबाबतचा अंतिम निर्णय सर्व सूतगिरण्यांना बंधनकारक राहील. 

१८) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभागाच्या दि.३०.०३.२००० रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांना विशोष घटक योजनेतून दिर्घ मुदती कर्ज देण्याचा निर्णय 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 


झासनाने घेतला आहे. सदर शासन निर्णयातील अटी व AR सदर सूतगिरणी ही मागासवर्गीय 
प्रवर्गातील असल्यास त्या सूतगिरणीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हा अनुसूचित जातीचा असावा, तसेच या 
सूतगिरणीमध्ये ७०% पेक्षा जास्त सभासद अनुसूचित जातीचे असावेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दि.१५.०२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सूतगिरण्यांच्या मागासवर्गीय 
सभासदांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. सदर अटीची पूर्तता केल्याशिवाय सूतगिरणीस 
या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम खर्च करता येणार नाही व अधिकर्ष काढता येणार 
नाही. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तसे बंधन बँकेवर तसेच सूतगिरणीवर घालावे. 

१९) शासन निर्णय दि.३०.०३.२००० च्या सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पाळन या सूतगिरणीने 
केले आहे याची शहानिज्ञा आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 

२०) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदाने त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे बंधनकारक राहिल. 

२१) सूतगिरणी उभारण्यासाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यानुसार 
सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद भागभांगभाडवलाची 
रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच 
शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% शासकीय भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग 
करताना सूतगिरणीने ५०% सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अथवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज 
म्हणून मंजूर करुन घेतलेली असणे आवश्‍यक आहे. शासकीय भागभांडवलापोटी प्राप्त रक्कमेचा विनियोग 
करताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून/वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही 
विनियोग त्याच प्रमाणात करणे गिरणीवर बंधनकारक राहील. 

२२) प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त 
होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील याची दक्षता आयुक्‍त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी घ्यावी. 
४. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम रु.२५०.०० लाख इतकी 
रक्‍कम श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, ता. 
बदनापूर, जि. जालना या सूतगिरणीच्या युनियन बँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, पैठण गेट, औरंगाबाद 
खाते क्रमांक ३४४५०१०१००५१०३१ मध्ये RIGS द्वारे जमा करावी. सूतगिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२४.६.२०२१ सोबतच्या परिशिष्ठातीलळ अ. क्र. ९ येथील 
“३२-अंशदाने” या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून या बाबीखालील 
अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. या परिपत्रकातील भाग १ मधील अनिवार्य खर्चाशी संबंधित अ. क्र. 
५,६,७,८ व ९ तसेच प्राधान्य विभागाशी संबंधित अ.क्र. १० मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११ ६/प्र.क्र.२ ६/टेक्स- १ (बो 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१०.०५.२०१६ मधील 
परिच्छेद- ब (२) येथे नमूद केल्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली आहे. 
तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद-ब (३) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक, दि.२४.६.२०२१ सोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता या प्रकरणी होत 
आहे. 


0. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ा.५, दि.१०.०५.२०१६ 
मधील परिच्छेद- अ नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१६.०४.२०२० अन्वये 
“32 अंशदाने” या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर परिपत्रकातील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

2) “मागणी क्र. एन -३, ४४२५ - सहकारावरीळल भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०१) सहकारी सूत 
कताई गिरण्यांना भाग भांडवली STS (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), 32 अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय अंदाजान्वये प्राप्त तरतूद रु.२५००.०० लाख तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे:- होय. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे:- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे:- लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा:- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी देण्यासाठी 
राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच सूतगिरणीने 
बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत:- सहकारी सूतगिरण्यांच्या 
यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी:- याबाबतचा उल्लेख 
शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.२५०.०० लाख इतक्या शासकीय 
भागभांडवलाचा खर्च “मागणी क्र. एन -३, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०१) 
सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), ३२ अंशदाने” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 
९. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.२५०.०० लाख इतकी रक्कम श्रीमंतराव मगरे 
कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, ता. बदनापूर, जि. जालना या 
सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन सूतगिरणीच्या युनियन बँक 
ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, पैठण गेट, औरंगाबाद खाते क्रमांक ३४४५०१०१००५१०३१ मध्ये RTGS, IFSC 
क्र.18॥९०५३४४५५मध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. सु. पु. पांगारकर, 
कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, 
उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन व Tare विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
१०. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २४.०६.२०२१, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि.२७.०९.२०२१ व वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८०३/ व्यय -१४, 
दिनांक ०३.०९.२०२१ दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०४१४५०३०८५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 
Pp fa S e n e et DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operating 
Marketing And Textiles Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa0c 
a [| e a [ b24c384214bcee&c, cn=Prasenjeet Karlekar 
Date: 2022.02.04 14:51:16 +05'30' 
कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन 
9 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 


४. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (४ प्रती. 
५. अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१०. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर. 

११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ. 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 

१५. व्यवस्थापक, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., दिग्रस. 

१६. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 

१७. अध्यक्ष, श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, ता. 
बदनापूर, जि. जालना 

१८. निवड नस्ती (टेक्स १ ब). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


